महिला व बाल विकासाच्या योजना 
राबविण्याकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूद वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/का-०२ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२, 
२) उप आयुकत (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२२-२३/का-६/३५९, दि.१९.०१.२०२३, 
३) उप आयुकत (महिला विकास), महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मबाविआ/तरतूद मागणी/२०२२-२३/का-६/३८८, दि.२३.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 
विविध विकास योजनांकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली तरतूद वित्त 
विभागाच्या निदेशानुसार वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. वित्त विभागाने सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील माहे डिसेंबर, २०२२ पर्यंतच्या खर्चाकरीता ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबींखाली 
विभागाला उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत महिला व बालकांच्या विकासाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 
विविध विकास योजनांकरीता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 


तरतुदीपैकी खालीलप्रमाणे रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेली तरतूद वितरीत व खर्च करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र लेखाशिर्ष/बाब सन २०२२-२३ साठीची वितरीत निधी 
अर्थसंकल्पिय तरतूद 
|. ह» ॥| २ ३ i | 
हिं आधारगृह चालविण्यासाठी २१८.२४ ९१.६६ 
स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्य 
(२२३५-१२८१) ३१- सहाय्यक 
अनुदान (वेत्तनेत्तर) 
2 | महिला मंडळांना अनुदाने २०.७१ ८.६९ 
(२२३५-२१३४) ३१- सहाय्यक 
अनुदान (वेत्तनेत्तर) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/का-०२ 


३ | SST पध्दतीचे PO (२२३५- १६.२० ६.८० 
१३८१) ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेत्तनेत्तर) 

४ | महिलांसाठी बहुउदेशिय समाज ५.५१ २.३१ 


केंद्राची स्थापना (२२३५-२९४९) 
३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेत्तनेत्तर) 
५ | देवीदासींचे पुनर्वसन (२२३५ ९.१२ ३.८३ 
१८५३) ३१- सहाय्यक अनुदान 
(वेत्तनेत्तर) 


२. सदर निधी संबंधितांना आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावरून वितरीत 
करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये विहित तरतुदी, 
अटी व शातींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच, वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील योजनांवरील खर्चाकरीता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी हा माहे मार्च, 2023 अखेर पर्यंत खर्च करणे व त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास 
सादर करण्याची दक्षता नियंत्रण अधिकारी तथा आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी घ्यावी. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०१२७१४३३२३३७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रिकी सम 
KARWAR : == 
(शि. पां. कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


५. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२७/का-०२ 


७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

Jo. SIA, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे, 

११.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर), 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र, 

१४.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.उपायुक्त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे, 

१६.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 

१७.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१८. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. निवडनस्ती, का-०२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


